केंद्र पुरस्कृत योजना सन 202-2024 
“व्याघ्र प्रकल्प” योजनांतर्गत पेंच व्याघ्र 
प्रकल्पाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-०७.२०/प्र. क्र. १०३ /फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २६ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


axe) 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 

. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२०. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. १४ मे, २०२०. 

. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रशा-५, दि. २६ मे, २०२०. 

५. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक ४-१ 
(२७)/२०२०-पीटी, दिनांक १५.०३.२०२१. 

६. वित्त विभाग, परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १५.०३.२०२१ 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
दिनांक २०.०३.२०२१ रोजीचे पत्र. 

८. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 

कडून दिनांक २४.०३.२०२१ रोजीचा प्राप्त ईमेल संदेश. 


A) 


oe 


प्रस्तावना :- 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत योजना-“व्याघ्र प्रकल्प” अंतर्गत 


राज्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाकरीता केंद्र शासनाने (सर्वसाधारण घटक, अनुसुचित जाती उपयोजना व 


आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) अंतर्गत आवर्ती व अनावर्ती कार्यबाबींकरीता मंजूरी प्रदान केली आहे. 


त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्र क्र. ८ अन्वये पेंच व्याघ्र प्रकल्पाकरीता तृतीय हप्ता वितरित 


केला आहे. त्या अनुरुप राज्य शासनाचा हिस्सा वितरित करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय 


सबब आता सदर शासन निर्णयान्वये पेंच व्याघ्र प्रकल्पाकरिता सर्वसाधारण घटका अंतर्गत 


खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या लेखाशिर्ष व उद्दिष्टशिर्षनिहाय कार्यबाबींवर रु. ३४.४१ लक्ष निधी 


खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७.२०/प्र. क्र. 103 /फ-१ 


लेखाशिर्ष उदिदष्ट सुधारित | वितरित निधी । पेंच व्या. प्र. 
शिर्ष अंदाज तृतीय हप्ता 
२४०६ १२४३ (केद्र हिस्सा ६०%) ०१-वेतन  । १४५२.०० ९६४.९१ ८.९७ 
२४०६ ए १०२ (राज्य हिस्सा ४०%) ।०१-वेतन ।९६८.०० ६८९.४७ ५.९८ 
२४०६ ए १२२ केंद्र हिस्सा ५०%) ०२-मजूरी ।१२५०.०० ९९३.३८ ९.७३ 
२४०६ ए १३१ (राज्य हिस्सा ५०%) ०२-मजूरी । 9240.00 ९९३.३८ ९.७३ 
एकूण एकंदर ३४.४१ 


सदर निधी खालील अटींच्या अधीन राहून वितरित करण्यात येत आहे. 


१) 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरतीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता 


दिलेल्या तपञीीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व 


तांत्रिक मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 
वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 


मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 


अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत 


केलेली कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी 
यांची राहील. 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 


परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक : १६.०४.२०२०, वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक : ०४.०५.२०२० व वित्त 
विभाग, परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.६७/कोषा-प्रशा-५, दिनांक : २६.०५.२०२० 


तसेच वित्त विभाग, 


परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 


१५.०३.२०२१ यांचे काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७.२०/प्र. क्र. 103 /फ-१ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥श//॥कीच/च507.७०/८/॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२६१५०७०४८११९ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने 9 


SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 0 
(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर. 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती). 


०८ AN AD OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


